श्री. प्रदिप पांडुरंग पवार, अधिव्याख्याता, 
अणुविद्युत अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ यांची 
बदली रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. बदली-४३१८/प्र.क्र.१३१/१८/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १० ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा : विभागाचा शासन निर्णय क्र.बदली-४३१८/प्र.क्र.८९/१८/तांशि-७, दि.३० मे, २०१८. 


शासन आदेशा :- 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने संदर्भीय आदेशान्वये श्री. प्रदिप पांडुरंग पवार, अधिव्याख्याता, 
अणुविद्युत अभियांत्रिकी, शासकीय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, यवतमाळ यांची प्रशासकीय बदली शासकीय 
तंत्रनिकेतन, मालवण येथे करण्यात आली होती. 


आता सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने श्री. प्रदिप पांडुरंग पवार यांचे संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन 
निर्णयाद्वारे शासकीय तंत्रनिकेतन, मालवण येथे केलेली बदली रद्द करून त्यांची अधिव्याख्याता, अणुविद्युत 
अभियांत्रिकी, शासकीय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, यवतमाळ या पदावर पदस्थापना कायम ठेवण्यात येत 
आहे. 


०२. उपरोक्‍त आदेठा तात्काळ अंमलात येतील. 


०३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१८१०१०१६३३०२८३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने यी 


Sudhir त्रात 1.71. 


20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406 


Shetty न जत 
(सुधीर जया ]ोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अधिव्याख्याता (संबंधित संस्थेमार्फत) 

प्रत: 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. उपसचिव (तंशि), उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,अमरावती/मुंबई. 

८. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, संबंधित संस्था (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/ नागपूर. 

qo. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ/िंधुदूर्ग 

११. निवड नस्ती-तांशि-७. 


